RNI No. MAHBIL/ 2009/ 31743 


VAIL 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 


भाग चार - ब 


वर्ष ४, अंक ४ ९ ]] 


गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर ६-१२ , २०१८ / अग्रहायण १५-२१, शके १ ९ ४० 


[ पृष्ठे २८ ,किंमत : रुपये २०.०० 


: 


प्राधिकृत प्रकाशन 
महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्र अधिनियमांन्वये तयार केलेले (भाग एक, एक - अ आणि एक - ल यांमध्ये 

प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त ) नियम व आदेश . 


पुढील अधिसूचना, इत्यादी असाधारण राजपत्र म्हणून त्यांच्यापुढे दर्शविलेल्या दिनांकांना प्रसिद्ध झाल्या आहेत : 


८५ 


बुधवार , मार्च २३, २०१६ / चैत्र ३, शके १९ ३८ 


जलसंपदा विभाग 
मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२, दिनांक २३ मार्च २०१६ 
[ संदर्भ : कलम १ चे उप कलम ( ३ )] 

अधिसूचना क्रमांक १ 

[ संदर्भ : नियम १ चा उप नियम ( २)] 
महाराष्ट्र सिंचन पद्धतीचे शेतकऱ्यांकडून व्यवस्थापन अधिनियम, २००५ . 

क्रमांक सीडीए. २०१६/ (११३/१६ )/ लाक्षेवि ( कामे ).- महाराष्ट्र सिंचन पद्धतीचे शेतकऱ्यांकडून व्यवस्थापन अधिनियम, २००५ मधील 
कलम १ चे उप-कलम ( ३) अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून महाराष्ट्र राज्याचे राज्यपाल खालील तक्त्यात स्तंभ (२ ), 
( ३), ( ४), (५ ) व ( ६ ) मध्ये विनिर्दिष्ट केल्याप्रमाणे उपरोक्त अधिनियम लागू करण्यासाठी पाटबंधारे प्रकल्पाचे नाव , क्षेत्र , अधिनियमातील 
कलमे, लागू करण्याच्या तारखा व इतर तपशील अधिसूचित करत आहेत. प्रस्तुत अधिनियमातील कलम ७ मधील तरतुदीनुसार अधिसूचित 
क्षेत्रात समुचित प्राधिकरण वैयक्तिक जमीनधारकास अथवा भोगवटाधारकास पाणीपुरवठा करणार नाही आणि पाणी वापर संस्थेतर्फेच पाणीपुरवठा 
करण्याची पद्धत सिंचन पद्धतीचे शेतकऱ्यांकडून व्यवस्थापन या योजनेखालील कार्यक्षेत्रातील सर्व जमीनधारक व भोगवटाधारकास बंधनकारक 
राहील : 


( १) 


भाग चार - ब -१ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार- ब , गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर ६-१२ , २०१८ / अग्रहायण १५-२१ , शके १ ९ ४० 


. 


अ . क्र . 


प्रकल्पाचे नाव 


कायदा लागू होणारे क्षेत्र 


लागू करावयाची 


ज्या तारखेपासून 


शेरा 


कलमे 


लागू होईल 


ती तारीख 

( ५ ) 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


( ६ ) 


१ 


सर्व 


३१ मार्च २०१६ 


मांजरा प्रकल्प , ता . केज, 
जिल्हा बीड . 


मांजरा प्रकल्पांतर्गत धनेगाव 
उच्च पातळी बंधाऱ्याचे 
लाभक्षेत्र ( ६४८ हे .). 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


स . को . सब्बीनवार , 
शासनाचे उप सचिव . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब, गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर ६-१२, २०१८ / अग्रहायण १५-२१, शके १ ९ ४० 


WATER RESOURCES DEPARTMENT 
Mantralaya , Mumbai 400 032 , dated 23rd March 2016 


[ See section 1 ( 3 ) of the Act] 


NOTIFICATION – 1 


[See Rule – 1 ( 2 )] 


MAHARASHTRA MANAGEMENT OF IRRIGATION SYSTEM BY FARMERS (MMISF ) Act, 2005 . 

No. CDA . 2016 /( 113/16 )/CAD (Works).— In exercise of the powers conferred by section 1( 3 ) of 
Maharashtra Management of Irrigation System by Farmers (MMISF ) Act, 2005 (Mah . 23 of 2005 ) 
the Governor of the State Government of Maharashtra , hereby , notifies Areas, Irrigation Projects , 
Sections of the Act and Date of Applications as specified in columns ( 2 ), (3 ), ( 4 ), (5 ) and (6 ) of the 
table below for bringing in force the Act . In said notified area , as provided under Section 7 , 
no water shall be supplied by the Appropriate Authority to an individual holder or occupier of 
such land and the system of supply of water through Water Users Association shall be binding on 
all the holders and occupiers of the land under Management of Irrigation System by Farmers : 


Applicable Area 


Sr. 
No. 
( 1 ) 


Name of Irrigation 

Project 

( 2 ) 


Sections Date of Remarks 
Applied Applications 
( 4 ) 

(5 ) 

(6 ) 


( 3 ) 


AU 


1 Manjara Major Project, 

Tal. Kaij , Dist. Beed . 


Command Area of 
Manjara Project 
Dhanegaon High Level 
Barrage (648 Ha .) 


31st 
March 
2016 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


S. K. SABBINWAR , 


Deputy Secretary to Government . 


भाग चार - ब -१ अ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार- ब, गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर ६-१२, २०१८ / अग्रहायण १५-२१, शके १९ ४० 


. 


जलसंपदा विभाग 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक २३ मार्च २०१६ 

अधिसूचना क्रमांक २ 


[ संदर्भ : नियम क्र . १ ( ३ )] 


महाराष्ट्र सिंचन पद्धतीचे शेतकऱ्यांकडून व्यवस्थापन अधिनियम , २००५. 

क्रमांक सीडीए .२०१६/ (११३/१६ )/ लाक्षेवि ( कामे).- महाराष्ट्र सिंचन पद्धतीचे शेतकऱ्यांकडून व्यवस्थापन अधिनियम , २००५ मधील 
अधिकाराचा वापर करण्यासाठी आणि कर्तव्ये पार पाडण्यासाठी कालवा अधिकारी यांची नियुक्ती करण्यासाठी या कायद्यातील कलम २ ( च) नुसार 
राज्य शासनास अधिकार दिले आहेत . 

त्यानुसार महाराष्ट्र पाटबंधारे अधिनियम, १९ ७६ च्या कलम २ च्या खंड ( ४ ) अन्वये महाराष्ट्र सिंचन पद्धतीचे शेतकऱ्यांकडून व्यवस्थापन 
अधिनियम, २००५ अंतर्गत अधिकाराचा वापर करण्यासाठी आणि कर्तव्ये पार पाडण्यासाठी खाली नमूद केलेप्रमाणे महाराष्ट्राचे राज्यपाल खालील 
तक्त्यात स्तंभ क्र . ( ३ ) व ( ४ ) मध्ये विनिदिष्टीत केल्याप्रमाणे कालवा अधिकाऱ्यास अधिकार प्रदान करण्यात येत आहेत : 


अ . क्र . 


प्रकल्प व क्षेत्र 


कालवा अधिकारी 


म.सिं.प.शे.व्य . अधिनियम , २००५ अंतर्गत 
अधिकार देण्यात आलेल्या कायद्यातील कलमे 

( ४ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


१ 


मांजरा प्रकल्पांतर्गत धनेगाव उच्च पातळी 
बंधाऱ्याचे लाभक्षेत्र ( ६४८ हे .) 


कार्यकारी अभियंता, 
लातूर लघु 

पाटबंधारे 


विभाग, लातूर . 


कलम -६ ( १), ९ ( २), ९ ( ४ ) , ९ ( ६ ), ९ ( ९ ), १०( १ ), 
१२( २ ), १२( ६ ), १२( ९ ), १३ (१ ), १३( ३ ), १५ ( ४) , 
१५ ( ६ ), १५ ( ९ ) , १८ ( २ ) , १८ ( ४ ) , १८ ( ६ ), 
१८ ( ९ ), १९ ( २ ), २१ (१ ), २२ , २३( १ ), २६( १ ) , 
४१ , ४२ ( १ ) , ६८ ( १ ) , ४४ , ४५ , ४७( २ ) व ४८ , 
म.सिं.प.शे.व्य .नियम-३ . 
कलम १८ ( ९ ) : लघू वितरिका स्तरीय पाणी वापर 
संस्था . 
कलम १९( २) : लघू वितरिका स्तरीय पाणी वापर 
संस्था . 
कलम- ६ ( ५ ) ,४२( २ ) 
कलम- १६ ( १ ) मध्यम व मोठे प्रकल्प 
कलम १८ ( ९ ) उच्चस्तरीय पाणी वापर संस्था . 
कलम १ ९( २ ) : मध्यम प्रकल्पावरील 
प्रकल्पस्तरीय , मध्यम व मोठ्या प्रकल्पावरील 
कालवास्तरीय पाणी वापर संस्था . 
कलम १६( ३ ) मध्यम व मोठे प्रकल्प 
कलम १९ ( २ ) मोठ्या प्रकल्पावरील प्रकल्प 
स्तरीय पाणी वापर संस्था . 


अधीक्षक अभियंता , 
बीड पाटबंधारे प्रकल्प 
मंडळ ( परळी वैजनाथ) , 

जि . बीड . 


मुख्य 

अभियंता 
जलसंपदा विभाग , 

औरंगाबाद . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


स . को . सब्बीनवार, 
शासनाचे उप सचिव. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार- ब, गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर ६-१२ , २०१८ / अग्रहायण १५-२१ , शके १ ९ ४० 


4 


WATER RESOURCES DEPARTMENT 
Mantralaya , Mumbai 400 032 , dated 23rd March 2016 

NOTIFICATION - 2 

[See section 1 ( 3 ) of the Act ] 
MAHARASHTRA MANAGEMENT OF IRRIGATION SYSTEM BY FARMERS ACT, 2005 . 

No. CDA.2016 / (113/16 )/CAD (Works).— To exercise the powers and discharging the duties 
allocated in Maharashtra Management of Irrigation System by Farmers Act, 2005 , the powers are 
given to Government of Maharashtra to appoint appropriate Canal Officers as per MMISF Act 
section 2 (f) . 

Henceforth as per Maharashtra Irrigation Act , 1976 , section 2 ( 4 ), the Government of 
Maharashtra appoints following Canal Officers as per following table to exercise the powers and 
discharging the duties under the MMISF Act, 2005 : 


Sr. 
No. 


Project and Command Area 


Canal Officers 


Sections of MMISF Act , 2005 of 
which powers are given 
to Canal Officers 

( 4 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


1 


Command Area under 
Manjara Project Dhanegaon 
High Level Barrage 
(648 Ha. ) 


Executive 
Engineer , Latur 
Minor Irrigation 
Division , Latur . 


Sections 6 ( 1), 9 (2 ), 9 (4 ), 9 (6 ), 9 ( 9 ), 
10 ( 1 ), 12 ( 2 ), 12 (6 ) , 12 ( 9 ) , 13 ( 1 ) , 
13 ( 3 ) , 15 ( 4 ), 15 (6 ) , 15 ( 9 ), 18 ( 2 ), 
18 (4 ), 18 (6 ), 18 ( 9 ), 19( 2 ), 21( 1), 22 , 
23 ( 1 ), 26 ( 1 ), 41, 42 ( 1 ), 68 ( 1 ), 44 , 
45 , 47( 2 ), 48 , 
MMISF Rule Section 3 
Section 18 ( 9 ) Minor Level Water 
Users Associations . 
Section19 ( 2 ) Minor Level Water 
Users Associations and 
Distributary Level Water Users 
Associations . 


Superintending 

Engineer , 
Beed Irrigation 
Project Circle , 

Parali ( V ) . 


Section 6 ( 5 ), 42 ( 2 ) 
Section 16 ( 1) Medium and Major 
Project 
Section18 ( 9 ) All Senior Level 
Water Users Associations . 
Section 19 (2 ) Project Level WUA of 
Medium Project and CLA ofMajor 
and Medium Project. 
Section 16 ( 3 ) :- Medium and Major 
Projects . 
Section 19 ( 2 ) :- Project Level Water 
Users Association of Major 
project . 


Chief Engineer 

(WRD ), 
Water Resource 

Division , 
Aurangabad . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


S. K. SABBINWAR , 
Deputy Secretary to Government. 


६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार- ब, गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर ६-१२, २०१८ / अग्रहायण १५-२१, शके १९ ४० 


८६ 


बुधवार , 

मार्च २३, २०१६ / चैत्र ३, शके १ ९ ३८ 


जलसंपदा विभाग 
मंत्रालय, मुंबई, ४०० ०३२, दिनांक २३ मार्च २०१६ 
[संदर्भ : कलम १ चे उप कलम ( ३ )] 

अधिसूचना क्रमांक -१ 

[संदर्भ : नियम १ चा उप नियम ( २)] 
महाराष्ट्र सिंचन पद्धतीचे शेतकऱ्यांकडून व्यवस्थापन अधिनियम , २००५ . 

क्रमांक सीडीए. २०१६/ (११७/१६ ) / लाक्षेवि ( कामे ).- महाराष्ट्र सिंचन पद्धतीचे शेतकऱ्यांकडून व्यवस्थापन अधिनियम , २००५ मधील 
कलम १ चे उप कलम ( ३ ) अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून महाराष्ट्र राज्याचे राज्यपाल खालील तक्त्यात स्तंभ ( २ ), 
( ३), ( ४ ), ( ५) व ( ६ ) मध्ये विनिर्दिष्ट केल्याप्रमाणे उपरोक्त अधिनियम लागू करण्यासाठी पाटबंधारे प्रकल्पाचे नाव, क्षेत्र , अधिनियमातील 
कलमे, लागू करण्याच्या तारखा व इतर तपशील अधिसूचित करत आहेत . प्रस्तुत अधिनियमातील कलम ७ मधील तरतुदीनुसार अधिसूचित 
क्षेत्रात समुचित प्राधिकरण वैयक्तिक जमीनधारकास अथवा भोगवटाधारकास पाणीपुरवठा करणार नाही आणि पाणी वापर संस्थेतर्फेच पाणीपुरवठा 
करण्याची पद्धत सिंचन पद्धतीचे शेतकऱ्यांकडून व्यवस्थापन या योजनेखालील कार्यक्षेत्रातील सर्व जमीनधारक व भोगवटाधारकास बंधनकारक 
राहील 


अ.क्र . 


प्रकल्पाचे नाव 


कायदा लागू होणारे क्षेत्र 


लागू करावयाची 


ज्या तारखेपासून 


शेरा 


कलमे 


लागू होईल 


ती तारीख 

( ५ ) 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


१ 


कलम २२ वगळून 


३१ मार्च २०१६ 


अधरपुस मध्यम प्रकल्प , 
ता . महागांव , जि . यवतमाळ . 
( ७६०६ हे. ) 


अधरपुस मध्यम प्रकल्पाचे संपूर्ण 
लाभक्षेत्र. 


इतर सर्व कलमे 


२ 


कलम २२ वगळून 


३१ मार्च २०१६ 


... 


गोकी मध्यम प्रकल्पाचे संपूर्ण 
लाभक्षेत्र . 


जि . 


इतर सर्व कलमे 


कलम २२ वगळून 


३१ मार्च २०१६ 


गोकी मध्यम प्रकल्प, 
ता . दारव्हा, 

यवतमाळ . 
( ७८४८ हे.) 
३ वाघाडी मध्यम प्रकल्प, 

ता . जि . यवतमाळ . 

( ८७२८ हे. ) 
४ सायखेडा मध्यम प्रकल्प , 

ता . केळापूर , जि . यवतमाळ . 
( ३८ ९ ५ हे .) 


वाघाडी मध्यम प्रकल्पाचे संपूर्ण 
लाभक्षेत्र. 


इतर सर्व कलमे 


कलम २२ वगळून 


३१ मार्च २०१६ 


सायखेडा मध्यम प्रकल्पाचे संपूर्ण 
लाभक्षेत्र . 


इतर सर्व कलमे 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


स . को . सब्बीनवार, 
शासनाचे उप सचिव . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार- ब, गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर ६-१२, २०१८ / अग्रहायण १५-२१, शके १९ ४० 


WATER RESOURCES DEPARTMENT 
Mantralaya , Mumbai 400 032 , dated 23rd March 2016 


[See Setion 1 ( 3 ) of the Act ] 


NOTIFICATION - 1 


[See Rule 1 ( 2 )] 


MAHARASHTRA MANAGEMENT OF IRRIGATION SYSTEM BY FARMERS (MMISF ) ACT, 2005 . 

No. CDA . 2016 /( 117/16 )/CAD (Works).- In exercise of the powers conferred by section . 1 ( 3 ) 
ofMaharashtra Management of Irrigation System by Farmers (MMISF ) Act, 2005 (Mah . 23 of 2005 ) 
the Governor of the State Government of Maharashtra , hereby , notifies Areas, Irrigation Projects , 
Sections of the Act and Date of Applications as specified in columns (2 ), (3 ), (4 ), (5 ) and (6 ) of the 
table below for bringing in force the Act . In said notified area , as provided under section 7 , no 
water shall be supplied by the Appropriate Authority to an individual holder or occupier of such 
land and the system of supply of water through Water Users Association shall be binding on all 
the holders and occupiers of the land under Management of Irrigation System by Farmers : 


Applicable Area 


Sr. 
No. 
( 1 ) 


Name of Irrigation 

Project, 

( 2 ) 


Sections Date of Remarks 
applied Applications 
( 4 ) 

( 5 ) 

( 6 ) 


( 3 ) 


1 Lower Pus Medium 

Project , Tal. Mahagaon , 
Dist . Yavatmal 
( 7606 Hect .) 


Entire Command Area 
of Lower Pus Medium 
Project , 


All 
(Except 
section 22 ) 


31st 
March 
2016 


2 Goki Medium Project, 

Tal. Darwha , 
Dist . Yavatmal 
(7848 Hect .) 


Entire Command Area 
of Goki Medium 
Project, 


All 
(Except 
section 22 ) 


31st 
March 
2016 


3 Waghadi Medium Project, 

Tal. Dist . Yavatmal 
(8728 Hect .) 


Entire Command Area 
of Waghadi Medium 
Project , 


All 
(Except 
section 22 ) 


31st 
March 
2016 


4 Saikheda Medium Project , 

Tal. Kelapur, 
Dist . Yavatmal 
( 3895 Hect .) 


Entire Command Area 
of Saikheda Medium 
Project, 


All 
(Except 
section 22 ) 


31st 
March 
2016 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


S. K. SABBINWAR , 


Deputy Secretary to Government. 


८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार- ब, गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर ६-१२, २०१८ / अग्रहायण १५-२१ , शके १९ ४० 


. 


जलसंपदा विभाग 
मंत्रालय , मुंबई, ४०० ०३२, दिनांक २३ मार्च २०१६ 

अधिसूचना क्रमांक २ 

[ संदर्भ : नियम क्र . १ ( ३ ) ] 
महाराष्ट्र सिंचन पद्धतीचे शेतकऱ्यांकडून व्यवस्थापन अधिनियम, २००५. 

क्रमांक सीडीए.२०१६/ ( ११७/१६ )/ लाक्षेवि ( कामे ).- महाराष्ट्र सिंचन पद्धतीचे शेतकऱ्यांकडून व्यवस्थापन अधिनियम , २००५ मधील 
अधिकाराचा वापर करण्यासाठी आणि कर्तव्ये पार पाडण्यासाठी कालवा अधिकारी यांची नियुक्ती करण्यासाठी या कायद्यातील कलम २(च ) नुसार 
राज्य शासनास अधिकार दिले आहेत . 

त्यानुसार महाराष्ट्र पाटबंधारे अधिनियम, १९ ७६ च्या कलम २ च्या खंड ( ४ ) अन्वये महाराष्ट्र सिंचन पद्धतीचे शेतकऱ्यांकडून व्यवस्थापन 
अधिनियम , २००५ अंतर्गत अधिकाराचा वापर करण्यासाठी आणि कर्तव्ये पार पाडण्यासाठी खाली नमूद केलेप्रमाणे महाराष्ट्राचे राज्यपाल खालील 
तक्त्यात स्तंभ क्र . ( ३) व ( ४ ) मध्ये विनिदिष्टीत केल्याप्रमाणे कालवा अधिकाऱ्यास अधिकार प्रदान करण्यात येत आहेत : 


अ . क्र . 


प्रकल्प व क्षेत्र 


कालवा अधिकारी 


म.सिं.प.शे.व्य . अधिनियम , २००५ अंतर्गत 
अधिकार देण्यात आलेल्या कायद्यातील कलमे 

( ४ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


१ 


अधरपुस मध्यम प्रकल्पाचे संपूर्ण लाभक्षेत्र 


कार्यकारी अभियंता, 


. 


यवतमाळ पाटबंधारे 


२ 


गोकी मध्यम प्रकल्पाचे संपूर्ण लाभक्षेत्र 


विभाग , 


यवतमाळ . 


३ 


वाघाडी मध्यम प्रकल्पाचे संपूर्ण लाभक्षेत्र 


कलमे ६ ( १), ९ ( २ ), ९ ( ४ ), ९ ( ६ ), ९ ( ९ ), १० ( १) , 
१२( २ ), १२( ६), १२( ९ ), १३( १), १३( ३ ), १५ ( ४ ) , 
१५ ( ६ ), १५ ( ९ ) , १८ ( २ ) , १८ ( ४ ) , १८ ( ६ ), 
२१( १), २३( १) , २६ ( १), ४१, ४२( १), ६८ (१ ) , 
४४, ४५, ४७( २ ) व ४८ , 
म.सिं.प.शे.व्य . नियम-३ . 
कलम १८ ( ९ ) : लघू 

वितरिकास्तरिय पाणी वापर 
संस्था . 
कलम १ ९( २) : लघू वितरिकास्तरिय पाणी वापर 
संस्था. 


४ 


सायखेडा मध्यम प्रकल्पाचे संपूर्ण लाभक्षेत्र 


अधीक्षक अभियंता , 
अकोला पाटबंधारे 

अकोला . 


मंडळ , 


कलमे ६( ५ ) , १६( १), ४२( २ ) 
कलम १८ ( ९ ) उच्चस्तरिय पाणी वापर संस्था . 
कलम १९ ( २ ) : मध्यम प्रकल्पावरील 
प्रकल्पस्तरिय , मध्यम व मोठ्या प्रकल्पावरील 
कालवास्तरिय पाणी वापर संस्था . 


कलम १६ ( ३ ) मध्यम व मोठे प्रकल्प. 


मुख्य अभियंता (विप्र ), 
जलसंपदा विभाग , 

अमरावती. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


स . को . सब्बीनवार , 
शासनाचे उप सचिव . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार- ब, गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर ६-१२, २०१८ / अग्रहायण १५-२१, शके १९ ४० 


WATER RESOURCES DEPARTMENT 
Mantralaya , Mumbai 400 032, dated 23rd March 2016 

NOTIFICATION 2 

[ See Act Section - 1 ( 3 ) ] 
MAHARASHTRA MANAGEMENT OF IRRIGATION SYSTEM BY FARMERS ACT , 2005 . 

No. CDA.2016 /(117/16 )/CAD (Works ).— To exercise the powers and discharging the duties 
allocated in Maharashtra Management of Irrigation System by Farmers Act, 2005 , the powers are 
given to Government of Maharashtra to appoint appropriate Canal Officers as per MMISF Act 
section 2 (f) . 

Henceforth as per Maharashtra Irrigation Act , 1976 Section 2 ( 4 ), The Government of 
Maharashtra appoints following Canal Officers as per following table to exercise the powers and 
discharging the duties under the MMISF Act , 2005 : 


Sr. 
No. 


Project , and Command Area 


Canal officers 


Sections of MMISF Act , 2005 of 
which powers are given 
to Canal Officers 

( 4 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


1 


Entire Command Area of 
Lower Pus Medium Project. 


2 


Entire Command Area of 
Goki Medium Project . 


3 


Entire Command Area of 
Waghadi Medium Project. 


Executive Sections 6 ( 1), 9 ( 2 ), 9 (4 ), 9 (6 ), 9 ( 9 ), 
Engineer , 10 ( 1 ), 12 ( 2 ), 12 (6 ), 12 ( 9 ) , 13 ( 1 ) , 
Yavatmal 13 ( 3 ), 15 ( 4 ), 15 (6 ), 15 ( 9 ) , 18 ( 2 ) , 

Irrigation 18 (4 ), 18 (6 ), 21( 1), 23 ( 1), 26 ( 1) , 41, 
Division , Yavatmal. 42 ( 1 ), 68( 1) 44 , 45 , 47 ( 2 ), 48 , 

MMISF Rule Section 3 
Section 18 ( 9 ) Minor Level Water 
Users Associations. 
Section 19 ( 2 ) Minor Level Water 
Users Associations, and 
Distributary Level Water Users 
Associations . 


4 . 


Entire Command Area of 
Saikheda Medium Project. 


Superintending Sections 6 (5 ), 16 ( 1 ), 42 (2 ) 

Engineer , Section 18 ( 9 ) All Senior Level 
Akola Irrigation Water Users Associations. 
Circle , Akola . Section 19 ( 2 ) Project , Level WUA 

of Mediun Project , and CLA of 

Major and Medium Project ,. 
Chief Engineer 

Section 16 ( 3 ) Medium and 
( SP ) , 

Major projects . 
Water Resources 
Department, Amravati. 


By the order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


S. K. SABBINWAR , 
Deputy Secretary to Government. 


भाग चार - ब -२ 


१० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार- ब, गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर ६-१२, २०१८ / अग्रहायण १५-२१, शके १९ ४० 


. 


जलसंपदा विभाग 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक २३ मार्च २०१६. 
[ संदर्भ : कलम १ चे उप कलम (३)] 

अधिसूचना क्रमांक १ 

[ संदर्भ : नियम १ चा उप नियम ( २)] 
महाराष्ट्र सिंचन पद्धतीचे शेतकऱ्यांकडून व्यवस्थापन अधिनियम, २००५ . 

क्रमांक सीडीए . २०१६/ (११७/१६ ) / लाक्षेवि ( कामे ).- महाराष्ट्र सिंचन पद्धतीचे शेतकऱ्यांकडून व्यवस्थापन अधिनियम , २००५ मधील 
कलम १ चे उप कलम ( ३) अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून महाराष्ट्र राज्याचे राज्यपाल खालील तक्त्यात स्तंभ ( २ ), 
( ३ ), ( ४ ), ( ५ ) व ( ६ ) मध्ये विनिर्दिष्ट केल्याप्रमाणे उपरोक्त अधिनियम लागू करण्यासाठी पाटबंधारे प्रकल्पाचे नाव , अधिनियमातील 
कलमे, लागू करण्याच्या तारखा व इतर तपशील अधिसूचित करत आहेत . प्रस्तुत अधिनियमातील कलम ७ मधील तरतुदीनुसार अधिसूचित 
क्षेत्रात समुचित प्राधिकरण वैयक्तिक जमीनधारकास अथवा भोगवटाधारकास पाणीपुरवठा करणार नाही आणि पाणीवापर संस्थेतर्फेच पाणीपुरवठा 
करण्याची पद्धत सिंचन पद्धतीचे शेतकऱ्यांकडून व्यवस्थापन या योजनेखालील कार्यक्षेत्रातील सर्व जमिनधारक व भोगवटाधारकास बंधनकारक 
राहील 


क्षेत्र , 


अ . क्र . 


प्रकल्पाचे नाव 


कायदा लागू होणारे क्षेत्र 


लागू करावयाची 


ज्या तारखेपासून 


शेरा 


कलमे 


लागू होईल 


ती तारीख 

( ५ ) 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


( ६ ) 


१ 


३१ मार्च २०१६ 


कलम २२ वगळून 
इतर सर्व कलमे . 


अंतरगांव लघु प्रकल्प , 

अंतरगांव 

लघु 

प्रकल्पाचे 
ता . कळंब, जि . यवतमाळ ( १४१५ हे.) संपूर्ण लाभक्षेत्र . 
धनज लघु प्रकल्प, ता . उमरखेड, 

धनज लघु प्रकल्पाचे संपूर्ण 
जि . यवतमाळ ( २४ ९ हे . ) लाभक्षेत्र . 


२ 


कलम २२ वगळून 


३१ मार्च २०१६ 


इतर सर्व कलमे 


my 


३१ मार्च २०१६ 


मुडाणा लघु प्रकल्प, ता . महागांव , मुडाणा लघु प्रकल्पाचे संपूर्ण 
जि . यवतमाळ (२४४ हे . ) लाभक्षेत्र . 


कलम २२ वगळून इतर 

सर्व कलमे 


४ 


३१ मार्च २०१६ 


... 


मुची लघु प्रकल्प, ता . केळापूर, 
जि . यवतमाळ ( ४१ ९ हे.) 


मुची लघु प्रकल्पाचे संपूर्ण 
लाभक्षेत्र. 


कलम २२ वगळून इतर 

सर्व कलमे 


५ 


३१ मार्च २०१६ 


... 


विहीरगांव लघु प्रकल्प , 
ता . राळेगाव , जि . यवतमाळ 
( ७३७ हे .) 


विहीरगांव लघु प्रकल्पाचे संपूर्ण 
लाभक्षेत्र . 


कलम २२ वगळून इतर 

सर्व कलमे 


३१ मार्च २०१६ 


पवनार लघु प्रकल्प , 
ता . झरीजामणी, जि . यवतमाळ 
( २ ९ ४ हे .) 


पवनार लघु प्रकल्पाचे संपूर्ण 
लाभक्षेत्र . 


कलम २२ वगळून इतर 

सर्व कलमे 


७ 


३१ मार्च २०१६ 


पिंपळगांव बंधारा , ता . महागाव , 
जि . यवतमाळ ( १९ ४ हे.) 


पिंपळगांव बंधारा लघु प्रकल्पाचे 
संपूर्ण लाभक्षेत्र . 


कलम २२ वगळून इतर 

सर्व कलमे 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


स . को . सब्बीनवार , 
शासनाचे उप सचिव . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब, गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर ६-१२, २०१८ / अग्रहायण १५-२१, शके १९ ४० 


११ 


WATER RESOURCES DEPARTMENT 
Mantralaya , Mumbai 400 032 , dated 23rd March 2016 

[ See section 1 ( 3 ) of the Act ] 


NOTIFICATION 1 


[See Rule – 1 ( 2 ) ] 


MAHARASHTRA MANAGEMENT OF IRRIGATION SYSTEM BY FARMERS (MMISF ) ACT, 2005 . 

No. CDA . 2016 /(117/16 )/CAD (Works).— In exercise of the powers conferred by Section 1 ( 3 ) of 
Maharashtra Management of Irrigation System by Farmers (MMISF ) Act, 2005 (Mah . 23 of 2005 ) 
the Governor of Maharashtra , hereby , notifies Areas , Irrigation Projects , Sections of the Act and 
Date of Applications as specified in columns ( 2 ), ( 3 ), (4 ), (5 ) and (6 ) of the table below for bringing 
in force the Act. In said notified area , as provided under section 7 , no water shall be supplied by 
the Appropriate Authority to an individualholder or occupier of such land and the system of supply 
of water through Water Users Association shall be binding on all the holders and occupiers of the 
land under Management of Irrigation System by Farmers : 


Applicable Area 


Sr. 
No. 
( 1 ) 


Name of Irrigation 

Project , 

( 2 ) 


Sections Date of Remarks 
applied Applications 
( 4 ) 

(5 ) 

(6 ) 


( 3 ) 


1 Antargaon Minor Project , 

Tal. Kalamb, Dist. Yavatmal, 
( 1415 Hect .) 


Entire Command Area 
of Antargaon Minor 
Project . 
Entire Command Area 
of Dhanaj Minor Project. 


All 
( Except 
section 22 ) 


31st March 

2016 


... 


2 Dhanaj Minor Project , 

Tal. Umarkhed , 
Dist . Yavatmal( 249 Hect .) 


All 
( Except 
section 22 ) 


31st March 

2016 


3 Mudana Minor Project , 

Tal. Mahagaon , 
Dist. Yavatmal(244 Hect.) 


Entire Command Area All (Except 
of Mudana Minor Project. section 22 ) 


... 


31st March 

2016 


4 Muchi Minor Project, 

Entire Command Area 
Tal. Kelapur, Dist . Yavatmal of Muchi Minor Project. 
(419 Hect .) 


All (Except 
section 22 ) 


31st March 

2016 


... 


5 Vihirgaon Minor Project, 

Tal. Ralegaon , 
Dist . Yavatmal (737 Hect .) 


Entire Command Area 
of Vihirgaon Minor 
Project. 


All 
(Except 
section 22 ) 


31st March 

2016 


6 Pavanar Minor Project , 

Tal. Zarijamni, 
Dist . Yavatmal (294 Hect .) 


... 


Entire Command Area 
of Pavanar Minor Project . 


Aul 
(Except 
section 22 ) 


31st March 

2016 


... 


7 Pipalgaon Bandhara 

Minor Project , 
Tal. Mahagaon , 
Dist . Yavatmal ( 194 Hect .) 


Entire Command Area 
of Pipalgaon Bandhara 
Minor Project. 


All 
(Except 
section 22 ) 


31st March 

2016 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


S. K. SABBINWAR 
Deputy Secretary to Government . 


भाग चार - ब -२ अ 


१२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार- ब, गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर ६-१२, २०१८ / अग्रहायण १५-२१, शके १९ ४० 


जलसंपदा विभाग 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक २३ मार्च २०१६ 

अधिसूचना क्रमांक २ 

[ संदर्भ : नियम क्र . १ ( ३) ] 
महाराष्ट्र सिंचन पद्धतीचे शेतकऱ्यांकडून व्यवस्थापन अधिनियम, २००५ . 

क्रमांक सीडीए .२०१६/ (११७/१६ )/ लाक्षेवि ( कामे ).- महाराष्ट्र सिंचन पद्धतीचे शेतकऱ्यांकडून व्यवस्थापन अधिनियम , २००५ मधील 
अधिकाराचा वापर करण्यासाठी आणि कर्तव्ये पार पाडण्यासाठी कालवा अधिकारी यांची नियुक्ती करण्यासाठी या कायद्यातील कलम २ ( च) नुसार 
राज्य शासनास अधिकार दिले आहेत . 

त्यानुसार महाराष्ट्र पाटबंधारे अधिनियम, १९ ७६ च्या कलम २ च्या खंड ( ४ ) अन्वये महाराष्ट्र सिंचन पद्धतीचे शेतकऱ्यांकडून व्यवस्थापन 
अधिनियम, २००५ अंतर्गत अधिकाराचा वापर करण्यासाठी आणि कर्तव्ये पार पाडण्यासाठी खाली नमूद केलेप्रमाणे महाराष्ट्राचे राज्यपाल खालील 
तक्त्यात स्तंभ ( ३ ) व ( ४ ) मध्ये विनिर्दिष्टीत केल्याप्रमाणे कालवा अधिकाऱ्यास अधिकार प्रदान करण्यात येत आहेत : 


अ . क्र . 


प्रकल्प व क्षेत्र 


कालवा अधिकारी 


म.सिं.प.शे.व्य . अधिनियम , २००५ अंतर्गत 
अधिकार देण्यात आलेल्या कायद्यातील कलमे 

( ४ ) 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


१ 


अंतरगांव लघु प्रकल्पाचे संपूर्ण लाभक्षेत्र 


कार्यकारी अभियंता, 


यवतमाळ पाटबंधारे 


२ 


धनज लघु प्रकल्पाचे संपूर्ण लाभक्षेत्र 


विभाग , यवतमाळ . 


कलमे ६ ( १ ), ९( २ ), ९( ४ ), ९ ( ६ ), ९ ( ९ ), १० ( १) , 
१२ ( २) , १२( ६ ), १२( ९) , १३( १), १३( ३ ) , १५( ४ ) , 
१५ ( ६), १५ ( ९ ), १६ ( १), १६ ( ४ ), १८ ( २ ), १८ ( ४ ), 
१८ ( ६ ), १८ ( ९ ),१ ९ ( २ ), २१ ( १ ), २३ (१ ), २६ ( १ ), 
४१, ४२ ( १), ६८ (१ ), ४४, ४५ , ४७ ( २ ) व ४८ , 
म.सिं.प.शे.व्य . नियम ३ . 


मुडाणा लघु प्रकल्पाचे संपूर्ण लाभक्षेत्र 


४ 


मुची लघु प्रकल्पाचे संपूर्ण लाभक्षेत्र 


५ 


विहिरगाव लघु प्रकल्पाचे संपूर्ण लाभक्षेत्र 


कलमे ६ ( ५ ), ४२ ( २ ) 


अधीक्षक अभियंता, 
अकोला पाटबंधारे 
मंडळ , अकोला . 


६ 


पवनार लघु प्रकल्पाचे संपूर्ण लाभक्षेत्र 


७ 


पिंपळगाव बंधारा लघु प्रकल्पाचे संपूर्ण लाभक्षेत्र 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


स . को . सब्बीनवार, 
शासनाचे उप सचिव . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार- ब, गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर ६-१२, २०१८ / अग्रहायण १५-२१, शके १९ ४० 


१३ 


WATER RESOURCES DEPARTMENT 
Mantralaya , Mumbai 400 032 , dated 23rd March 2016 

NOTIFICATION 2 

[See . section - 1 ( 3 ) of the Act ] 
MAHARASHTRA MANAGEMENT OF IRRIGATION SYSTEM BY FARMERS ACT , 2005 . 

No. CDA . 2016 /( 117/ 16 )/CAD (Works).— To exercise the powers and discharging the duties 
allocated in Maharashtra Management of Irrigation System by Farmers Act, 2005 , the powers are 
given to Government of Mahatrshtra to appoint appropriate Canal Officers as per MMISF Act , 
section 2 ( f ) . 

Henceforth as per Maharashtra Irrigation Act , 1976 , section 2 ( 4 ) , the Government of 
Maharashtra appoints following Canal Officers as per following table to exercise the powers and 
discharging the duties under the MMISF Act, 2005 : 


Sr. 


Project , and Command Area 


Canal Officers 


No. 


Sections of MMISF Act , 2005 of 
which powers are given 
to Canal Officers 

( 4 ) 


( 1) 


( 2 ) 


( 3 ) 


1 


Entire Command Area of 
Antargaon Minor Project 


Executive 
Engineer , 
Yavamal 
Irrigation 
Division , 
Yavatmal 


Sections 6 ( 1) , 9 ( 2 ), 9 ( 4 ), 9 (6 ), 9 ( 9 ), 
10 ( 1 ), 12 ( 2 ), 12 (6 ), 12 ( 9 ), 13 ( 1 ), 
13 ( 3 ), 15 ( 4 ) , 15 (6 ), 15 ( 9 ), 16 ( 1) , 
16 (4 ), 18 (2 ), 18 (4 ), 18 (6 ), 18 , (9 ), 19 (2 ), 
21( 1) 23 ( 1 ), 26 ( 1 ) , 41, 42 ( 1 ), 68 ( 1) 
44, 45 , 47( 2 ), 48 ,MMISF Rule 
section 3 . 


2 


Entire Command Area of 
Dhanaj Minor Project 


3 


Entire Command Area of 
Mudana Minor Project 


4 


Entire Command Area of 
Muchi Minor Project 


5 


Sections 6 (5 ) , 42 2 ) 


Entire Command Area of 
Vihirgaon Minor Project 


Superintending 
Engineer , Akola 
Irrigation Circle , 

Akola . 


6 


Entire Command Area of 
Pavanar Minor Project 


7 


Entire Command Area of 
Pipalgaon Bandhara Minor Project 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


S. K. SABBINWAR , 
Deputy Secretary to Government. 


१४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब , गुरुवार 


ते 


बुधवार , 

डिसेंबर ६-१२, २०१८ / अग्रहायण १५-२१, शके १ ९ ४० 


८७ 


बुधवार , मार्च २३ , २०१६ / चैत्र ३, शके १ ९ ३८ 


जलसंपदा विभाग 
मंत्रालय, मुंबई , ४०० ०३२, दिनांक २३ मार्च २०१६ . 
( संदर्भ : कलम १ चे उप कलम ३ ) 

अधिसूचना क्रमांक १ 

( संदर्भ : नियम १ चा उप नियम २ ) 
महाराष्ट्र सिंचन पद्धतीचे शेतकऱ्यांकडून व्यवस्थापन अधिनियम , २००५ . 

क्रमांक सीडीए. २०१६/ (११९ / १६ )/ लाक्षेवि ( कामे ).- महाराष्ट्र सिंचन पद्धतीचे शेतकऱ्यांकडून व्यवस्थापन अधिनियम, २००५ मधील 
कलम १ चे उप कलम ( ३) अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून महाराष्ट्र राज्याचे राज्यपाल खालील तक्त्यात स्तंभ ( २), ( ३), 
( ४), ( ५) व (६ ) मध्ये विनिर्दिष्ट केल्याप्रमाणे उपरोक्त अधिनियम लागू करण्यासाठी पाटबंधारे प्रकल्पाचे नाव, क्षेत्र, अधिनियमातील कलमे, लागू 
करण्याच्या तारखा व इतर तपशील अधिसूचित करत आहेत. प्रस्तुत अधिनियमातील कलम ७ मधील तरतुदीनुसार अधिसूचित क्षेत्रात समुचित प्राधिकरण 
वैयक्तिक जमीनधारकास अथवा भोगवटाधारकास पाणीपुरवठा करणार नाही आणि पाणी वापर संस्थेतर्फेच पाणीपुरवठा करण्याची पद्धत सिंचन पद्धतीचे 
शेतकऱ्यांकडून व्यवस्थापन या योजनेखालील कार्यक्षेत्रातील सर्व जमीनधारक व भोगवटाधारकास बंधनकारक राहील. 
प्रकल्पाचे नाव कायदा लागू 

ज्या तारखेपासून लागू 

शेरा 
होणारे क्षेत्र 

कलमे 

होईल ती तारीख 
( २ ) 

( ३ ) ( ४ ) 

( ५ ) 
१ उमा मध्यम प्रकल्प, 

उमा मध्यम प्रकल्पाचे 

सर्व 

३१ मार्च २०१६ 
ता . मुर्तिजापूर , जि . अकोला. संपूर्ण लाभक्षेत्र. 
( ३००७ हे .) 


अ . क्र . 


लागू करावयाची 


( १ ) 


महाराष्ट्र राज्याचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार व नावाने , 


स . को . सब्बीनवार , 
शासनाचे उप सचिव . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब, गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर ६-१२, २०१८ / अग्रहायण १५-२१, शके १९ ४० 


१५ 


WATER RESOURCES DEPARTMENT 


Mantralaya , Mumbai 400 032 , dated 23rd March 2016 

[ See Section 1 ( 3 ) of the Act ] 


NOTIFICATION 1 


[ See Rule 1 ( 2 ) ] 


MAHARASHTRA MANAGEMENT OF IRRIGATION SYSTEM BY FARMERS (MMISF ) ACT, 2005 . 

No. CDA - 2016 /( 119/16 )/CAD (Works ).— In exercise of the powers conferred by Sec . 1 ( 3 ) of 
Maharashtra Management of Irrigation System by Farmers (MMISF) Act, 2005 (Mah . 23 of 2005 ) 
the Governor of the State Government of Maharashtra , hereby , notifies Areas, Irrigation Projects , 
Sections of the Act and Date of Applications as specified in columns (2 ), (3 ), (4 ), (5 ) and (6 ) of the 
table below for bringing in force the Act . In said notified area , as provided under Sec. 7 , no water 
shall be supplied by the Appropriate Authority to an individual holder or occupier of such land 
and the system of supply of water through Water Users Association shall be binding on all the 
holders and occupiers of the land under Management of Irrigation System by Farmers . 


Remarks 


Sr. 
No. 
( 1 ) 


Name of Irrigation 

Project 

( 2 ) 


Applicable 
Area 
( 3 ) 


Sections 
applied 

( 4 ) 


Date of 
Applications 

(5 ) 


(6 ) 


All 


Uma Medium Project, 
Tal. Murtijapur , 
Dist . Akola . 
(3007 Hect .) 


Entire Command 
Areaof Uma 
Medium Project. 


31st March 
2016 . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


S. K. SABBINWAR , 


Deputy Secretary to Government. 


ur 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार- ब, गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर ६-१२, २०१८ / अग्रहायण १५-२१, शके १९ ४० 


. 


जलसंपदा विभाग 


मंत्रालय, मुंबई, ४०० ०३२ , दिनांक २३ मार्च २०१६ 


अधिसूचना क्रमांक २ 


[ संदर्भ : नियम क्रमांक १ ( ३ )] 


महाराष्ट्र सिंचन पद्धतीचे शेतकऱ्यांकडून व्यवस्थापन अधिनियम , २००५. 


क्रमांक सीडीए . २०१६ /( ११९ / १६ )/ लाक्षेवि ( कामे ).- महाराष्ट्र सिंचन पद्धतीचे शेतकऱ्यांकडून व्यवस्थापन अधिनियम , २००५ मधील 
अधिकाराचा वापर करण्यासाठी आणि कर्तव्ये पार पाडण्यासाठी कालवा अधिकारी यांची नियुक्ती करण्यासाठी या कायद्यातील कलम २ ( च) नुसार 
राज्य शासनास अधिकार दिले आहेत . 


त्यानुसार महाराष्ट्र पाटबंधारे अधिनियम, १९ ७६ च्या कलम २ च्या खंड ( ४ ) अन्वये महाराष्ट्र सिंचन पद्धतीचे शेतकऱ्यांकडून व्यवस्थापन 
अधिनियम, २००५ अंतर्गत अधिकाराचा वापर करण्यासाठी आणि कर्तव्ये पार पाडण्यासाठी खाली नमूद केलेप्रमाणे महाराष्ट्राचे राज्यपाल खालील 
तक्त्यात स्तंभ क्र . ( ३ ) व ( ४ ) मध्ये विनिर्दिष्टीत केल्याप्रमाणे कालवा अधिकाऱ्यास अधिकार प्रदान करण्यात येत आहेत . 


अ.क्र . 


प्रकल्प व क्षेत्र 


कालवा अधिकारी 


म.सिं.प.शे.व्य . अधिनियम , २००५ अंतर्गत 
अधिकार देण्यात आलेल्या कायद्यातील कलमे . 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


१ 


उमा मध्यम प्रकल्पाचे 
संपूर्ण लाभक्षेत्र. 
( ३००७ हे. ) 


कार्यकारी अभियंता , 
अकोला पाटबंधारे विभाग , 
अकोला . 


कलम ६ ( १ ), ९ ( २) , ९ ( ४ ) , ९( ६ ), ९ ( ९ ) , १० ( १ ) , 
१२ ( २ ), १२( ६ ), १२ ( ९ ), १३( १ ), १३( ३ ), १५ ( ४ ) , 
१५ ( ६ ), १५ ( ९ ) , १८ ( २ ), १८ ( ४ ) , १८ ( ६ ), २१ ( १ ), 
२२, २३( १), २६ ( १ ), ४१, ४२( १ ) ६८ ( १ ), ४४ , ४५ , 
४७( २ ), व ४८ . 
म.सि.प.शे.व्य . नियम-३ 
कलम १८ ( ९ ) : लघु वितरिका स्तरीय पाणी वापर संस्था 
कलम १८ ( ९ ) : लघु वितरिका स्तरीय पाणी वापर संस्था . 


अधीक्षक अभियंता, अकोला 
पाटबंधारे मंडळ , अकोला . 


कलम ६ ( ५ ) , १६ ( १ ), ४२ ( २ ) . 
कलम १८ ( ९ ) : उच्चस्तरीय पाणी वापर संस्था . 
कलम १९ ( २ ) : मध्यम प्रकल्पावरील प्रकल्पस्तरीय, 
मध्यम व मोठ्या प्रकल्पावरील कालावास्तरीय पाणी 


वापर संस्था . 


कलम १६ ( ३ ). 


मुख्य अभियंता (विप्र) , 
जलसंपदा विभाग, अमरावती. 


महाराष्ट्र राज्याचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार व नावाने , 


स . को . सब्बीनवार , 


शासनाचे उप सचिव . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार- ब, गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर ६-१२, २०१८ / अग्रहायण १५-२१ , शके १९ ४० 


१७ 


WATER RESOURCES DEPARTMENT 


Mantralaya , Mumbai 400 032 , dated 23rd March 2016 


NOTIFICATION 2 


[See Act Section 1 ( 3 ) ] 


MAHARASHTRA MANAGEMENT OF IRRIGATION SYSTEM BY FARMERS ACT, 2005 . 


No. CDA . 2016/119/16 )/CAD (Works ).— To exercise the powers and discharging the duties 
allocated in Maharashtra Management of Irrigation System by Farmers Act, 2005 , the powers are 
given to Government of Mahatrshtra to appoint appropriate Canal Officers as per MMISF Act 
Section 2 (f ). 

Henceforth as per Maharashtra Irrigation Act, 1976 Section 2 ( 4 ), The Government of 
Maharashtra appoints following Canal Officers as per following table to exercise the powers and 
discharging the duties under the MMISF Act, 2005 : 


Sr. 
No. 
( 1 ) 


Project and 
Command Area 

( 2 ) 


Canal 
officers 

( 3 ) 


Sections of MMISF Act, 2005 of which 
powers are given to canal officers 

( 4 ) 


Entire Command Area of 
Uma Medium Project 
( 3007 Hect .) . 


Executive 
Engineer , Akola 
Irrigation 
Division Akola 


Sections 6 ( 1) , 9 ( 2 ), 9 ( 4 ), 9 (6 ) , 9 ( 9 ) , 10 ( 1 ) , 
12 (2 ), 126 ), 12 (9 ), 13 ( 1 ), 13 ( 3 ), 15 (4 ), 15 (6 ), 
15 ( 9 ), 18 ( 2 ), 18 ( 4 ), 18 (6 ), 21( 1), 22 , 23 ( 1 ), 
26 ( 1 ), 41, 42 ( 1) , 68 ( 1 ) 44 , 45 , 47 ( 2 ), 48 . 
MMISF Rule Section 3 . 
Section 18 ( 9 ), Minor Level Water Users 
Associations. 
Section 19 ( 2 ), Minor Level Water Users 
Associations and Distributary Level 
Water Users Associations . 


Superintending Section 6 (5 ), 16 ( 1 ), 42 ( 2 ). 
Engineer, Akola Section 18 ( 9 ) All Senior Level Water 
Irrigation Circle, User associations. Section 19 ( 2 ) Project 
Akola . 

Level WUA of Midian Project and CLA 

of Major and Mediam Project . 
Chief Engineer 

Section 16 ( 3 ). 
(SP ) Water 
Resources 
Department 
Amravati. 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


S. K. SABBINWAR , 


Deputy Secretary to Government. 


भाग चार - ब -३ अ 


१८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब, गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर ६-१२, २०१८ / अग्रहायण १५-२१ , शके १९ ४० 


८८ 


बुधवार , मार्च २३ , २०१६/ चैत्र ३, शके १९ ३८ 


जलसंपदा विभाग 
मंत्रालय, मुंबई, ४०० ०३२, दिनांक २३ मार्च २०१६ 
( संदर्भ :- कलम १ चे उपकलम ३ ) 

अधिसूचना क्र . १ 

( संदर्भ : - नियम १ चा उपनियम २ ) 
महाराष्ट्र सिंचन पद्धतीचे शेतकऱ्यांकडून व्यवस्थापन अधिनियम , २००५ . 

क्रमांक सीडीए २०१६ /( १२१/१६ ) /लाक्षेवि ( कामे ).- महाराष्ट्र सिंचन पद्धतीचे शेतकऱ्यांकडून व्यवस्थापन अधिनियम , २००५ मधील 
कलम १ चे उपकलम ( ३) अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून महाराष्ट्र राज्याचे राज्यपाल खालील तक्त्यात स्तंभ ( २ ) 
( ३ ), ( ४ ) , ( ५ ) व ( ६ ) मध्ये विनिर्दिष्ट केल्याप्रमाणे उपरोक्त अधिनियम 

लागू 

करण्यासाठी पाटबंधारे प्रकल्पाचे नाव , क्षेत्र , अधिनियमातील 
कलमे, लागू करण्याच्या तारखा व इतर तपशील अधिसूचित करत आहेत. प्रस्तुत अधिनियमातील कलम ७ मधील तरतुदीनुसार अधिसूचित 
क्षेत्रात समुचित प्राधिकरण वैयक्तिक जमीनधारकास अथवा भोगवटाधारकास पाणीपुरवठा करणार नाही आणि पाणी वापर संस्थेतर्फेच पाणीपुरवठा 
करण्याची पद्धत सिंचन पद्धतीचे शेतकऱ्यांकडून व्यवस्थापन या योजनेखालील कार्यक्षेत्रातील सर्व जमीनधारक व भोगवटाधारकास बंधनकारक 
राहील . 


अ.क्र . 


प्रकल्पाचे नाव 


कायदा लागू होणारे क्षेत्र 


ज्या तारखेपासून 


शेरा 


लागू 
करावयाची 
कलमे 


लागू होईल 


ती तारीख 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


६ 


१ 


३१ मार्च २०१६ 


जातेगांव ल . पा . योजना, 
तालुका त्र्यंबकेश्वर , 
जि . नाशिक 


जातेगांव ल . पा . योजनेचे संपूर्ण 
लाभक्षेत्र ( १७५ हे. ) 


कलम २२ 
वगळून इतर 
सर्व कलमे 


२ 


३१ मार्च २०१६ 


चिंचवड ल . पा . योजना, 
तालुका त्र्यंबकेश्वर , 
जि . नाशिक 


चिंचवड ल . पा . योजनेचे संपूर्ण 
लाभक्षेत्र ( २०६ हे .) 


कलम २२ 
वगळून इतर 
सर्व कलमे 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब, गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर ६-१२, २०१८ / अग्रहायण १५-२१, शके १९ ४० 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


६ 


३ 


कलम २२ 


३१ मार्च २०१६ 


वायघोळपाडा ल . पा . योजनेचे संपूर्ण 
लाभक्षेत्र ( ५३७ हे. ) 


वगळून इतर 
सर्व कलमे 


४ 


३१ मार्च २०१६ 


अंबई साठवण तलावाचे संपूर्ण 
लाभक्षेत्र ( ३२५ हे. ) 


कलम २२ 
वगळून इतर 
सर्व कलमे 


५ 


कलम २२ 


३१ मार्च २०१६ 


काचुर्ली साठवण तलावाचे संपूर्ण 
लाभक्षेत्र ( ३१ ९ हे. ) 


वायघोळपाडा ल . पा . योजना , 
तालुका 

त्र्यंबकेश्वर , 
जि . नाशिक 
अंबई साठवण तलाव , 
तालुका त्र्यंबकेश्वर , 
जि . नाशिक 
काचुर्ली साठवण तलाव, 
तालुका 

त्र्यंबकेश्वर, 
जि . नाशिक 
बुबळी ल. पा . योजना, 
तालुका सुरगाणा, 
जि . नाशिक 
पहुचीबारी ल. पा . योजना, 
तालुका पेठ , 
जि . नाशिक 
इनामबारी ल . पा . योजना , 
तालुका पेठ, जि . नाशिक 


वगळून इतर 
सर्व कलमे 


11 


कलम २२ 


३१ मार्च २०१६ 


बुबळी ल. पा . योजनेचे संपूर्ण 
लाभक्षेत्र ( १८१ हे. ) 


वगळून इतर 


सर्व कलमे 


३१ मार्च २०१६ 


पहुचीबारी ल. पा . योजनेचे संपूर्ण 
लाभक्षेत्र ( १४३ हे. ) 


कलम २२ 
वगळून इतर 
सर्व कलमे 


८ 


कलम २२ 


३१ मार्च २०१६ 


इनामबारी ल. पा . योजनेचे संपूर्ण 
लाभक्षेत्र ( २४० हे .) 


वगळून इतर 


सर्व कलमे 


९ 


३१ मार्च २०१६ 


आड ल . पा . योजना , 
तालुका पेठ , जि . नाशिक 


आड ल. पा. योजनेचे संपूर्ण 
लाभक्षेत्र ( ३१७ हे .) 


कलम २२ 
वगळून इतर 
सर्व कलमे 


१० 


लिंगावणे ल . पा . योजना, 


कलम २२ 


३१ मार्च २०१६ 


लिंगावणे ल . पा . योजनेचे संपूर्ण 
लाभक्षेत्र ( १ ९ ० हे. ) 


तालुका पेठ , जि . नाशिक 


वगळून इतर 
सर्व कलमे 


११ 


शिंदे ल. पा . योजना , 


३१ मार्च २०१६ 


शिंदे ल . पा . योजनेचे संपूर्ण 
लाभक्षेत्र ( ३१७ हे .) 


तालुका पेठ, जि . नाशिक 


कलम २२ 
वगळून इतर 
सर्व कलमे 


१२ 


३१ मार्च २०१६ 


चोळमुख ल. पा . योजना, 
तालुका पेठ, जि . नाशिक 


चोळमुख ल . पा . योजनेचे संपूर्ण 
लाभक्षेत्र ( ६३० हे .) 


कलम २२ 
वगळून इतर 
सर्व कलमे 


१३ 


कलम २२ 


३१ मार्च २०१६ 


हरणगाव ल . पा . योजना, 
तालुका पेठ, जि . नाशिक 


हरणगाव ल. पा. योजनेचे संपूर्ण 
लाभक्षेत्र ( ५८६ हे .) 


वगळून इतर 
सर्व कलमे 


१४ 


शिराळे साठवण तलाव , 


कलम २२ 


३१ मार्च २०१६ 


शिराळे साठवण तलावाचे संपूर्ण 
लाभक्षेत्र ( ३१९ हे .) 


तालुका पेठ , जि . नाशिक 


वगळून इतर 


सर्व कलमे 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


स . को . सब्बीनवार , 
शासनाचे उप सचिव. 


२० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार- ब, गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर ६-१२ , २०१८ / अग्रहायण १५-२१ , शके १ ९ ४० 


WATER RESOURCES DEPARTMENT 


Mantralaya , Mumbai 400 032 , dated 23rd March 2016 


[ See Section 1 ( 3 ) of the Act ] 


NOTIFICATION 1 


[ See Rule 


1 ( 2 ) ] 


MAHARASHTRA MANAGEMENT OF IRRIGATION SYSTEM BY FARMERS (MMISF ) Act, 2005 . 


No. CDA . 2016 /( 121/16 )/CAD (Works ).— In exercise of the powers conferred by Section 1( 3 ) of 
Maharashtra Management of Irrigation System by Farmers (MMISF ) Act, 2005 (Mah . 23 of 2005 ) 
the Governor of the State of Maharashtra , hereby, notifies Areas , Irrigation Projects, Sections of 
the Act and Date of Applications as specified in columns ( 2 ), ( 3 ), (4 ), (5 ) and (6 ) of the table below 
for bringing in force the Act. In said notified area , as provided under Section 7, no water shall be 
supplied by the Appropriate Authority to an individual holder or occupier of such land and the 
system of supply of water through Water Users Association shall be binding on all the holders 
and occupiers of the land under Management of Irrigation System by Farmers. 


Sr. 
No. 
( 1 ) 


Name of Irrigation 

Project 

( 2 ) 


Applicable 
Area 
( 3 ) 


Sections 
applied 

(4 ) 


Date of Remarks 
Applications 
(5 ) 

(6 ) 


31st March 

2016 


31st March 

2016 


31st March 

2016 


31st March 

2016 


31st March 

2016 


1 Jategaon M. I. Scheme, Entire Command Area of 

All (Except 
Tal. Trimbakeshwar , Jategaon M.I. Scheme Section 22 ) 
Dist. Nashik . 

( 175 Ha .) 
2 Chinchwad 

Entire Command Area of 

All (Except 
M. I. Scheme, 

Chinchwad M.I. Scheme Section 22 ) 
Tal. Trimbakeshwar, ( 206 Ha. ) 

Dist . Nashik . 
3 Waigholpada 

Entire Command Area of All (Except 
M. I. Scheme, 

Waigholpada M.I. Scheme Section 22 ) 
Tal. Trimbakeshwar , (537 Ha.) 

Dist. Nashik . 
4 Ambai Storage Tank , Entire Command Area of All (Except 

Tal. Trimbakeshwar, Ambai Storage Tank , Section 22 ) 
Dist. Nashik . 

(325 Ha .) 
5 Kachurli Storage Tank , Entire Command Area of 

All (Except 
Tal. Trimbakeshwar, Kachurli Storage Tank , Section 22 ) 
Dist . Nashik . 

( 319 Ha .) 
6 Bubli M. I. Scheme, Entire Command Area of 

All (Except 
Tal. Surgana , Bubli M.I. Scheme 

Section 22 ) 
Dist. Nashik . 

( 181 Ha . ) 
7 Pahuchibari 

Entire Command Area of 

All (Except 
M. I. Scheme, 

Pahuchibari M.I. Scheme Section 22 ) 
Tal. Peth , Dist. Nashik . ( 143 Ha.) 
8 Inambari M. I. Scheme, Entire Command Area of All (Except 
Tal. Peth , Dist. Nashik . Inambari M.I. Scheme Section 22 ) 

( 240 Ha.) 
9 Aad M. I. Scheme, 

Entire Command Area of 

All (Except 
Tal. Peth , Dist. Nashik . Aad M.I. Scheme 

Section 22 ) 

( 317 Ha.) 
10 Lingawane M. I. Scheme, Entire Command Area of All (Except 
Tal. Peth , Dist. Nashik . Lingawane M.I. Scheme Section 22 ) 

( 190 Ha.) 


31st March 

2016 


31st March 

2016 


31st March 

2016 


31st March 

2016 


31st March 

2016 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब, गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर ६-१२, २०१८ / अग्रहायण १५-२१, शके १९ ४० 


२१ 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


(5 ) 


(6 ) 


11 


Shinde M. I. Scheme, 
Tal. Peth , Dist. Nashik 


Entire Command Area of 
Shinde M.I. Scheme 
( 317 Ha. ) 


All (Except 
Section 22 ) 


31st March 

2016 


12 


Cholmukh M. I. Scheme, Entire Command Area of 
Tal. Peth , Dist. Nashik Cholmukh M.I. Scheme 

(630 Ha .) 


All (Except 
Section 22 ) 


31st March 

2016 


13 Harangaon M. I. Scheme, Entire Command Area of 
Tal. Peth , Dist . Nashik Harangaon M.I. Scheme 

(586 Ha .) 


All (Except 
Section 22 ) 


31st March 

2016 


14 


Shirale Storage Tank , 
Tal. Peth , Dist. Nashik 


Entire Command Area of 
Shirale M.I. Scheme 
(319 Ha.) 


All (Except 
Section 22 ) 


31st March 

2016 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


S. K. SABBINWAR , 


Deputy Secretary to Government. 


भाग चार - ब -४ अ 


२२ 


. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार- ब, गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर ६-१२, २०१८ / अग्रहायण १५-२१, शके १९ ४० 

जलसंपदा विभाग 
मंत्रालय, मुंबई , ४०० ०३२, दिनांक २३ मार्च २०१६ 

अधिसूचना क्रमांक २ 

( संदर्भ :- नियम १ ( ३ ) ) 
महाराष्ट्र सिंचन पद्धतीचे शेतकऱ्यांकडून व्यवस्थापन अधिनियम, २००५. 

क्रमांक सीडीए . २०१६/ (१२१/१६) / लाक्षेवि ( कामे ).- महाराष्ट्र सिंचन पद्धतीचे शेतकऱ्यांकडून व्यवस्थापन अधिनियम , २००५ मधील 
अधिकाराचा वापर करण्यासाठी आणि कर्तव्ये पार पाडण्यासाठी कालवा अधिकारी यांची नियुक्ती करण्यासाठी या कायद्यातील कलम २ ( च) नुसार 
राज्य शासनास अधिकार दिले आहेत . 


त्यानुसार महाराष्ट्र पाटबंधारे अधिनियम, १९ ७६ च्या कलम २ च्या खंड ( ४ ) अन्वये महाराष्ट्र सिंचन पद्धतीचे शेतकऱ्यांकडून व्यवस्थापन 
अधिनियम, २००५ अंतर्गत अधिकाराचा वापर करण्यासाठी आणि कर्तव्ये पार पाडण्यासाठी खाली नमूद केलेप्रमाणे महाराष्ट्राचे राज्यपाल खालील 
तक्त्यात स्तंभ क्र . ( ३ ) व ( ४ ) मध्ये विनिर्दिष्टीत केल्याप्रमाणे कालवा अधिकाऱ्यास अधिकार प्रदान करण्यात येत आहेत . 


प्रकल्प व क्षेत्र 


कालवा अधिकारी 


अनु 
क्रमांक 


म.सिं.प.शे.व्य . अधिनियम, २००५ अंतर्गत 
अधिकार देण्यात आलेल्या कायद्यातील कलमे 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


१ जातेगांव ल.पा. योजनेचेसंपूर्ण लाभक्षेत्र (१७५ हे.) कार्यकारी अभियंता, 
२ चिंचवड ल.पा. योजनेचे संपूर्ण लाभक्षेत्र ( २०६ हे .) लघु पाटबंधारे विभाग , 
३ वायघोळपाडा ल.पा. योजनेचे संपूर्ण लाभक्षेत्र (५३७ हे .) नाशिक 

अंबई साठवण तलावाचे संपूर्ण लाभक्षेत्र ( ३२५ हे. ) 
५ काचुर्ली साठवण तलावाचे संपूर्ण लाभक्षेत्र (३१९ हे.) 
६ बुबळी ल.पा. योजनेचे संपूर्ण लाभक्षेत्र ( १८१ हे. ) 


कलम ६ ( १ ), ९ ( २ ), ९ ( ४ ) , ९( ६ ), ९ ( ९ ) , 
१०( १), १२( २) , १२ ( ६), १२( ९ ), १३ ( १), १३( ३ ), 
१५ ( ४ ), १५ ( ६ ) , १५ ( ९ ) , १६ ( १) , १६ ( ४ ), 
१८ ( २) , १८ ( ४ ) , १८ ( ६) , १८ ( ९ ) , १ ९ ( २) , 
२१ (१ ), २३ ( १) , २६( १ ), ४१, ४२( १ ), ६८ ( १ ), 
४४, ४५ , ४७( २ ) व ४८ , म.सिं.प.शे.व्य . 


४ 


नियम-३ 


कलम ६ ( ५ ) , ४२( २ ) 


अधीक्षक अभियंता , 
ठाणे पाटबंधारे मंडळ , 
ठाणे 


७ पहुचीबारी ल.पा. योजनेचे संपूर्ण लाभक्षेत्र (१४३ हे. ) 
८ इनामबारी ल.पा. योजनेचे संपूर्ण लाभक्षेत्र ( २४० हे.) 
९ आड ल.पा. योजनेचे संपूर्ण लाभक्षेत्र ( ३१७ हे.) 
१० लिंगावणे ल.पा. योजनेचे संपूर्ण लाभक्षेत्र (१९ ० हे .) 
११ शिंदे ल.पा. योजनेचे संपूर्ण लाभक्षेत्र ( ३१७ हे.) 
१२ चोळमुख ल.पा. योजनेचे संपूर्ण लाभक्षेत्र ( ६३० हे.) 
१३ हरणगांव ल.पा. योजनेचे संपूर्ण लाभक्षेत्र ( ५८६ हे .) 
१४ शिराळे साठवण तलावाचे संपूर्ण लाभक्षेत्र ( ३१९ हे.) 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


स . को . सब्बीनवार , 
शासनाचे उप सचिव . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार- ब, गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर ६-१२, २०१८ / अग्रहायण १५-२१, शके १९ ४० 


२३ 


WATER RESOURCES DEPARTMENT 


Mantralaya , Mumbai 400 032 , dated 23rd March 2016 


NOTIFICATION 2 


[ See Act Section 


1 ( 3 ) ] 


MAHARASHTRA MANAGEMENT OF IRRIGATION SYSTEM BY FARMERS (MMISF ) Act, 2005 . 


No. CDA . 2016 /( 121/16 )/CAD (Works ).— To exercise the powers and discharging the duties 
allocated in Maharashtra Management of Irrigation System by Farmers Act, 2005 , the powers 
are given to Government ofMaharashtra to appoint appropriate Canal Officers as per MMISF 
Act Section 2 (f ) . 


Henceforth as per Maharashtra Irrigation Act, 1976 Section 2 (4 ), The Government of 
Maharashtra appoints following Canal Officers as per following table to exercise the powers and 
discharging the duties under the MMISF Act, 2005 . 


Sr. 
No. 


Project and 
Command Area 


Canal 
Officers 


Sections of MMISF ACT, 2005 
of which powers are given 

to canal officers 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


Executive 

Section 6 ( 1 ), 9 ( 2 ), 9 ( 4 ), 9 ( 6 ) , 9 ( 9 ) , 
Engineer , Minor 10 ( 1 ), 12 (2 ), 12 (6 ), 12 (9 ), 13 ( 1) , 
Irrigation 

13 ( 3 ), 15 ( 4 ), 15 (6 ), 15 ( 9 ), 16 ( 1 ), 
Division , Nashik , 16 ( 4 ), 18 ( 2 ), 18 ( 4 ), 18 (6 ) , 18 ( 9 ), 

19 ( 2 ), 21( 1) 23 ( 1 ), 26 ( 1 ), 41 , 42 ( 1 ), 
68 ( 1 ) 44 , 45 , 47 ( 2 ), 48, 
MMISF Rule Section 3 


1 Entire Command Area of Jategaon 

M.I. Scheme ( 175 Ha. ) 
2 Entire Command Area of Chinchwad 

M.I. Scheme (206 Ha.) 
3 Entire Command Area of Waigholpada 

M.I. Scheme (537 Ha .) 
4 Entire Command Area of Ambai 

Storage Tank ( 325 Ha.) 
5 Entire Command Area of Kachurli 

Storage Tank ( 319 Ha.) 
6 Entire Command Area of Bubli 

M.I. Scheme ( 181 Ha .) 
7 Entire Command Area of Pahuchibari 

M.I. Scheme ( 143 Ha.) 
8 Entire Command Area of Inambari 

M.I. Scheme (240 Ha.) 
9 Entire Command Area of Aad 

M.I. Scheme (317 Ha.) 


Superintending Section 6 (5 ), 42 (2 ) 
Engineer , Thane 
Irrigation Circle , 
Thane 


10 Entire Command Area of Lingawane 

M.I. Scheme ( 190 Ha.) 
11 Entire Command Area of Shinde 

M.I. Scheme (317 Ha .) 
12 Entire Command Area of Cholmukh 

M.I. Scheme (630 Ha.) 
भाग चार - ब -४ अ 


२४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब , गुरुवार 


ते 


बुधवार , 

डिसेंबर ६-१२, २०१८ / अग्रहायण १५-२१, शके १ ९ ४० 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


13 Entire Command Area of Harangaon 

M.I. Scheme ( 586 Ha. ) 
14 Entire Command Area of Shirale 

Storage Tank ( 319 Ha.) 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


S. K. SABBINWAR , 


Deputy Secretary to Government. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार- ब, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर ६-१२, २०१८ / अग्रहायण १५-२१, शके १९ ४० 


२५ 


बुधवार , मार्च २३, २०१६ / चैत्र ३, शके १ ९ ३८ 


जलसंपदा विभाग 


१ 


मंत्रालय, मुंबई, ४०० ०३२, दिनांक २३ मार्च २०१६ . 
[ संदर्भ : कलम १ चे उप कलम ( ३) ] 

अधिसूचना क्रमांक . 

[ संदर्भ : नियम १ चा उप नियम ( २)] 
महाराष्ट्र सिंचन पद्धतीचे शेतकऱ्यांकडून व्यवस्थापन अधिनियम, २००५. 

क्रमांक . सीडीए. २०१६ /(१२२/१६ )/ लाक्षेवि ( कामे ).- महाराष्ट्र सिंचन पद्धतीचे शेतकऱ्यांकडून व्यवस्थापन अधिनियम, २००५ मधील 
कलम १ चे उप कलम ( ३) अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून महाराष्ट्र राज्याचे राज्यपाल खालील तक्त्यात स्तंभ ( २ ), 
( ३), ( ४ ), ( ५ ) व (६ ) मध्ये विनिर्दिष्ट केल्याप्रमाणे उपरोक्त अधिनियम लागू करण्यासाठी पाटबंधारे प्रकल्पाचे नाव , क्षेत्र, अधिनियमातील कलमे, 
लागू करण्याच्या तारखा व इतर तपशील अधिसूचित करत आहेत. प्रस्तुत अधिनियमातील कलम ७ मधील तरतुदीनुसार अधिसूचित क्षेत्रात समुचित 
प्राधिकरण वैयक्तिक जमिनधारकास अथवा भोगवटाधारकास पाणीपुरवठा करणार नाही आणि पाणी वापर संस्थेतर्फेच पाणीपुरवठा करण्याची पद्धत 
सिंचन पद्धतीचे शेतकऱ्यांकडून व्यवस्थापन या योजनेखालील कार्यक्षेत्रातील सर्व जमिनधारक व भोगवटाधारकास बंधनकारक राहील : 
प्रकल्पाचे नाव कायदा लागू होणारे क्षेत्र 

ज्या तारखेपासून शेरा 
कलमे 

ती तारीख 
( १ ) ( २ ) 

( ३ ) 

( ४ ) 


अ.क्र . 


लागू करावयाची 


लागू होईल 


सर्व 


३१ मार्च २०१६ 


१ कोटगल उपसासिंचन योजना , कोटगल उपसासिंचन योजनेचे 

ता . गडचिरोली, जि.गडचिरोली संपूर्ण लाभक्षेत्र . 

( ३२९ ४ हे .). 
२ डोंगरगाव- ठाणेगांव उपसा सिंचन डोंगरगाव -ठाणेगाव उपसासिंचन 

योजना , ता . आरमोरी, जि . गडचिरोली योजनेचे संपूर्ण लाभक्षेत्र. 
( २७१० हे .). 


सर्व 


३१ मार्च २०१६ 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार व नावाने , 


स . को . सब्बीनवार, 
शासनाचे उप सचिव . 


२६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब , गुरुवार 


ते 


बुधवार , 

डिसेंबर ६-१२, २०१८ / अग्रहायण १५-२१, शके १ ९ ४० 


WATER RESOURCES DEPARTMENT 


Mantralaya Mumbai 400 032 , dated 23rd March 2016 


[ See section 1 ( 3 ) of the Act ] 


NOTIFICATION 1 


[See Rule 1 ( 2 )] 


MAHARASHTRA MANAGEMENT OF IRRIGATION SYSTEM BY FARMERS (MMISF ) Act , 2005 . 


No. CDA . 2016 /( 122/16 )/CAD (Works).- In exercise of the powers conferred by section 1( 3 ) of 
Maharashtra Management of Irrigation System by Farmers (MMISF ) Act , 2005 (Mah . 23 of 2005 ) 
the Governor of the State Government of Maharashtra , hereby , notifies Areas, Irrigation Projects , 
Sections of the Act and Date of Applications as specified in columns (2 ), (3 ), ( 4 ), (5 ) and (6 ) of the 
table below for bringing in force the Act. In said notified area , as provided under section 7 no water 
shall be supplied by the Appropriate Authority to an individual holder or occupier of such land 
and the system of supply of water through Water Users Association shall be binding on all the 
holders and occupiers of the land under Management of Irrigation System by Farmers. 


Sr. No. 


Applicable Area 


Remarks 


Name of Irrigation 

Project 

( 2 ) 


Sections 
applied 

( 4 ) 


Date of 
Applications 

(5 ) 


( 1 ) 


( 3 ) 


(6 ) 


1 


All 


31st March 2016 


Kotgal Lift Irrigation Entire Command Area of 
Scheme, Tal. Gadchiroli, Kotgal Lift Irrigation 
Dist. Gadchiroli 

Scheme. 
(3294 Ha .) . 


2 


All 


31st March 2016 


Dongargaon -Thanegaon Entire Command Area of 
Lift Irrigation Scheme, Dongargaon - Thanegaon 
Tal. Gadchiroli , 

Lift Irrigation Scheme. 
Dist . Gadchiroli 
( 2710 Ha .) . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


S. K. SABBINWAR , 
Deputy Secretary to Government. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार- ब, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर ६-१२, २०१८ / अग्रहायण १५-२१, शके १९ ४० 


२७ 


जलसंपदा विभाग 


मंत्रालय , मुंबई, ४०० ०३२, दिनांक २३ मार्च २०१६ 

अधिसूचना क्रमांक २ 

[ संदर्भ : नियम क्रमांक १ ( ३) ] 
महाराष्ट्र सिंचन पद्धतीचे शेतकऱ्यांकडून व्यवस्थापन अधिनियम, २००५ . 

क्रमांक सीडीए. २०१६ /(१२२/१६)/ लाक्षेवि ( कामे).- महाराष्ट्र सिंचन पद्धतीचे शेतकऱ्यांकडून व्यवस्थापन अधिनियम, २००५ मधील 
अधिकाराचा वापर करण्यासाठी आणि कर्तव्ये पार पाडण्यासाठी कालवा अधिकारी यांची नियुक्ती करण्यासाठी या कायद्यातील कलम २( च) नुसार 
राज्य शासनास अधिकार दिले आहेत . 

त्यानुसार महाराष्ट्र पाटबंधारे अधिनियम, १९ ७६ च्या कलम २ च्या खंड ( ४ ) अन्वये महाराष्ट्र सिंचन पद्धतीचे शेतकऱ्यांकडून व्यवस्थापन 
अधिनियम, २००५ अंतर्गत अधिकाराचा वापर करण्यासाठी आणि कर्तव्ये पार पाडण्यासाठी खाली नमूद केलेप्रमाणे महाराष्ट्राचे राज्यपाल खालील 
तक्त्यात स्तंभ ( ३ ) व ( ४ ) मध्ये विनिर्दीष्टीत केल्याप्रमाणे कालवा अधिकाऱ्यास अधिकार प्रदान करण्यात येत आहेत 


अ.क्र . 


प्रकल्प व क्षेत्र 


कालवा अधिकारी 


म.सिं.प.शे.व्य . अधिनियम , २००५ अंतर्गत अधिकार 

देण्यात आलेल्या कायद्यातील कलमे 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


१ 


कोटगल उपसा सिंचन योजनेचे 
संपूर्ण लाभक्षेत्र ( ३२ ९ ४ हे.). 


कार्यकारी अभियंता, 
गडचिरोली पाटबंधारे 

गडचिरोली. 


विभाग , 


२ 


डोंगरगाव -ठाणेगाव उपसा सिंचन योजनेचे 
संपूर्ण लाभक्षेत्र ( २७१० हे.). 


कलमे ६ ( १ ), ९ ( २), ९ ( ४ ) , ९ ( ६ ), ९ ( ९ ), १० ( १) , १२ ( २ ), 
१२( ६ ), १२ (९ ), १३ ( १), १३ ( ३ ), १५ ( ४ ), १५ ( ६ ), १५ ( ९ ) , 
१८ ( २ ), १८ ( ४ ), १८ ( ६ ), २१ ( १), २२ , २३ ( १), २६( १ ), 
४१, ४२( १ ), ६८ ( १ ), ४४ , ४५ , ४७( २ ), व ४८ , 
म.सि.प.शे.व्य . नियम-३ 
कलमे १८ (९ ) : लघू वितरिकास्तरिय पाणी वापर संस्था 
कलम १ ९( २ ) : लघू वितरिकास्तरिय पाणी वापर संस्था 


अधीक्षक अभियंता , 

चंद्रपूर पाटबंधारे 
प्रकल्प मंडळ , चंद्रपूर . 


कलमे ६ ( ५ ), १६ ( १) , ४२( २ ) 
कलम १८ ( ९ ) उच्चस्तरिय पाणी वापर संस्था . 
कलम १ ९( २ ) : मध्यम प्रकल्पावरील प्रकल्पस्तरिय , मध्यम 
व मोठ्या प्रकल्पावरील कालवास्तरिय पाणी वापर संस्था . 


मुख्य अभियंता, 


कलम १६ ( ३ ) 


जलसंपदा विभाग , 

नागपूर. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


स . को . सब्बीनवार , 


शासनाचे उप सचिव . 


२८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब , गुरुवार 


ते 


बुधवार , डिसेंबर ६-१२, २०१८ / अग्रहायण १५-२१, शके १ ९ ४० 


WATER RESOURCES DEPARTMENT 


Mantralaya , Mumbai 400 032 , dated 23rd March 2016 


NOTIFICATION 2 


[ See section 1 ( 3 ) of the Act ] 
MAHARASHTRA MANAGEMENT OF IRRIGATION SYSTEM BY FARMERS Act, 2005 . 

No. CDA . 2016 /( 122/ 16 )/CAD (Works ).- To exercise the powers and discharging the duties 
allocated in Maharashtra Management of Irrigation System by Farmers Act, 2005 , the powers are 
given to Government of Mahatrshtra to appoint appropriate Canal Officers as per MMISF Act 
section 2 ( f ) . 

Henceforth as per Maharashtra Irrigation Act, 1976 , section 2 ( 4 ), the Government of 
Maharashtra appoints following Canal Officers as per following table to exercise the powers and 
discharging the duties under the MMISF Act, 2005 : 


Sr. 
No. 
( 1 ) 


Project and 
Command Area 

( 2 ) 


Canal 
Officers 

( 3 ) 


Sections of MMISF Act , 2005 of which 
powers are given to Canal Officers 

( 4 ) 


1 


Entire Command Area 
of Kotgal Lift Irrigation 
Scheme 
( 3290 Ha. ). 


Executive 
Engineer , 
Gadchiroli 
Irrigation Division , 
Dist . Gadchiroli. 


Sections : 6 ( 1 ), 9 (2 ), 9 (4 ), 9 (6 ), 9 ( 9 ), 10 ( 1) , 
12 ( 2 ), 12 (6 ), 12 ( 9 ), 13 ( 1 ), 13 ( 3 ), 15 ( 4 ) , 
15 (6 ), 15 (9 ), 18 (2 ), 18 (4 ), 18 (6 ), 21( 1 ), 22, 
23 ( 1 ), 26 ( 1), 41, 42 ( 1), 68 ( 1 ) 44 , 45 , 47 (2 ) , 
48 , MMISF Rule Section 3 . 
Section 18 ( 9 ) : Minor Level Water Users 
Associations . 


2 Entire Command Area of 

Dongargaon - Thanegaon 
Lift Irrigation Scheme 
(2710 Ha.) . 


Section19 ( 2 ) : Minor Level Water Users 
Associations , and Distributary Level 
Water Users Associations . 


Superintending 
Engineer, 
Chandrapur 
Irrigation Project 
Circle , 
Chandrapur . 
Chief Engineer , 
Water 
Resouces 
Department, 
Nagpur. 


Section 6 ( 5 ), 16 ( 1 ), 42 ( 2 ). 
Section 18 ( 9 ) : All Senior Level Water 
User Associations . 
Section 19 (2 ) : Project Level WUA of 
Medium Project and CLA of Major 
and Medium Project. 
Section 16 ( 3 ) . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


S. K. SABBINWAR , 
Deputy Secretary to Government. 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY 1/C DIRECTOR SHRIMANOHAR SHANKAR GAIKWAD , PRINTED AT 
GOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNIROAD , MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY 
AND PUBLICATION , 21-A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 , EDITOR : I/C DIRECTOR SHRI MANOHAR SHANKAR GAIKWAD . 


